अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, शैक्षणिक वर्ष 
२०१८-१९ पासून खाजगी व्यावसायिक पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या जागेत बदल / स्थलांतर 
करण्यास शासनाची मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१४३/१८)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: 09 जून, २०१८. 


संदर्भ : संचालक, तंत्र शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक १०/एनजीपी/मान्यता/२०१८/४५४, दिनांक १५.०५.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचेकडून शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून 
राज्यातील खाजगी व्यावसायिक पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या जागेत बदल / स्थलांतर 
करणेबाबत मान्यता देण्यासंदर्भात दिनांक ७.०५.२०१८ रोजीचा ई-मेल व दिनांक १४.०५.२०१८ रोजीची 
मान्यतेची दुसरी यादीव्दारे तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राप्त झालेल्या 
यादीच्या अनुषंगाने उत्तमराव देशमुख इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी wr), गट नं.११, धरमापुरी, 
पो.टाकळी, जिंतूर रोड, ता. जि. परभणी या पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या जागेत बदल / 
स्थलांतर करणेबाबत संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भीय पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव 
सादर केलेला आहे. सोबत जोडलेल्या Annexture A मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या जागेत बदल / स्थलांतर करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबतची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन उत्तमराव 


देशमुख इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी (डी.फार्म.), गट 4.99, धरमापुरी, पो.टाकळी, जिंतूर रोड, ता. जि. 


परभणी या पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या जागेत सोबत जोडलेल्या Annexture A मध्ये नमूद 


केल्याप्रमाणे बदल / स्थलांतर करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून शासनाची मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१४३/१८)/तांशि-५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०११४४४०६५७०८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Raghunath : 
Katkar 


(अ.र.काटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 


३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद (संचालक, तंत्र शिक्षण 


& . 


यांच्यामार्फत), 

संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत), 

अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१, 


. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, 


एजवान-इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२, 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 


भाग), नवी दिल्ली, 


, विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 


इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई, 


. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र.मान्यता-2018/(प्र.क्र.143/18)/तांशि-5, दिनांक 1/06/2018 सोबतचे 


Annexure A 


List of Diploma Institute for Change of Site, Approved by AICTE for A.Y. 2018-19 


Sr. | Institute Current Permanent | Institute Name | Institute Address = Institution Parent Organisation Program University/B Level Course Name Shift Full Intake Intake New Site 
No. Code | Application ID Type Organisation Address oard Time | Approved | Approved | Address To be 
Number Part | for 2017-18 | for 2018-19| referred Site 
Time Change is 
Approved 
i 2222 ।॥1- 1-454071331 |UTTAMRAO GUT NO. 11, AT |PARBHANI |Unaided- |SHRI AT PHARMACY {Maharashtra |DIPLOMA |PHARMACY Ist Shift |FULL 60 60 GUT NO. 11, AT 
3508269117 DESHMUKH DHARMAPURI, Private DURGAMATA |CHINCHOLI K State Board TIME DHARMAPURI, 
INSTITUTE OF |POST-TAKLI, BAHU. KRID |2 TQ DIGRAS of Technical POST-TAKLI, 
PHARMACY JINTUR ROAD, & DIST Education, JINTUR ROAD, 
(D. PHARM) TQ. & DIST. SHIKSHANIK |YAVATMAL Mumbai TQ. & DIST. 
PARBHANI SANSTH (MLS.) PARBHANI 


Page 1 of 1 


